महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली 
सैन्यातील शौैर्यपदक/सेवापदक धारकांना 
अनुज्ञेय रक्‍कम मंजूर करणेबाबत. 

कर्नल समीर बळवंत गुजर, जि. परभणी. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०२२/प्र.क्र.१६२/का-२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: - १२/०८/२०२२. 


वाचा 
१) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग मगौपु-२०१७/प्र. क्र.३६०/२८,दिनांक 39.09.2098. 
२) संचालक,सैनिक कल्याण विभाग,पुणे यांचे पत्र क्र.१६२११/गौ.पु/प्रस्ताव/सैकवि-१६/१२७५ 
दिनांक १२.०७.२०२२ 
प्रस्तावना 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन दि. ३१/०१/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये 

महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेंतर्गत सैन्यातील १६ प्रकारच्या शौर्यपदक/सेवापदक धारकांना शासकीय 
अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. कर्नल समीर बळवंत गुजर,जि.परभणी यांना राष्ट्रपती 
सचिवालयाच्या आदेशा क्र. २२०-प्रेस/२०२२, दि.९ एप्रिल, २०२२ अन्वये मेन्हान इन डिस्पॅच हे पदक प्रदान 
करण्यात आले आहे. संदर्भाधिन शासन निर्णयानुसार कर्नल समीर बळवंत गुजर यांना रु. ६,००,०००/- 
(रू. सहा लाख फक्त) इतके अनुदान देण्याचा प्रस्ताव संचालक,सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांनी उक्त संदर्भ 
क्र. २ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. 
शासन निर्णय 

उपरोक्त नमूद शासन निर्णय व प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खालील तक्त्यात दर्शवल्याप्रमाणे 
महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली अनुज्ञेय असलेली अनुदानाची रक्‍कम देण्यास शासनाची मंजूरी प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


शौर्य/सेवापदक धारकाचे शौर्य/सेवापदक पदक प्राप्त देय रक्‍कम (रुपये) 
पदनाम, नाव व पत्ता झाल्याचा दिनांक 


IC-§0280L, FRM इन डिस्पॅच २६ जानेवारी,२०२२ | ६,००,०००/- 
कर्नल समीर बळवंत गुजर 


HQ DAKSHIN 
MAHARASHTRA & GOA 
SUB AREA 
PIN 900449 
C/o 56 APO 


ल्हुणरक्कन रूपय 


शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०२२/प्र.क्र.१६२/का-२८ 


२. महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय ठरविलेल्या रक्‍्कमेपैकी ५० % म्हणजे रु. ३,००,०००/- 
(रू.तीन लाख फक्त) शासकीय अनुदानातून तर उर्वरित yo % रक्कम म्हणजे रु. ३,००,०००/- 
(रू. तीन लाख फक्त) मा.मुख्यमंत्री सहायता (कारगिल) निधीतून घेण्यात आलेल्या व राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत 
सद्यस्थितीत गुंतविण्यात आलेल्या रकमेच्या व्याजातून अदा करण्यात यावी. 
३. वरील परिच्छेद क्र.२ मध्ये नमूद शासन अनुदानातून द्यावयाच्या रकमेपोटी होणारा खर्च रु. ३,००,०००/- 
(रू. तीन लाख फक्त) इतका खर्च 'मागणी क्र.ए-४, लेखाशिर्ष २०७५, संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा, ८००- इतर 
खर्च,(००)(०५) शौर्यासाठी पारितोषिके (२०७५ ०११३) ०५ - बक्षिसे' या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२२-२३ या 
वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 
४. प्रस्तुत प्रकरणी जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, परभणी यांना 'आहरण व संवितरण अधिकारी' म्हणून 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे.सदरची रक्‍कम जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी,परभणी यांनी कोषागार 
कार्यालय, परभणी येथून आहरीत करुन संबंधितांना विहीत पध्दतीने वितरीत करावी. 


५. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय, क्र मगौपु-२०१७ /प्र. क्र. ३६०/२८, दिनांक ३१.०१.२०१९ मधील मार्गदर्शक 
तत्वांचा अवलंब करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८१२१६११३२४३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार il AVA KANT sila ie ial 


IENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL ADMINISTRATION 
, postalCod: ht 


(0b65438c7a03791 7ccf1f24d8ca684b65640df6372ea731ffacdd 
B0396AQFEE9F66B13AC17757A59D(67E4767, 


1८ pseu 
INumber=E7 14BBCD4D43C6782884C7E7A2091F9F1EDC1D97EBB542C48B98 
FB8C8BDD6CF4, cn=LAXMIKANT GOPALRAO DHOKE 
2022.08.12 16:15:07 +05'30' 


(ल.गो.ढोके) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१.महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई. 
२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई. 
३.महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र, मुंबई-३२. 
४.कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५. 
५.जिल्हाधिकारी, परभणी. 
६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी. 
७.संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती). 
८.जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, परभणी. 
९.सह संचालक, HA व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. 
१०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय मुंबई. 
११. कर्नल समीर बळवंत गुजर, १० शिवराम नगर, कल्याण नगर जवळ, परभणी जि.परभणी,पिन-४३१४०१. 
१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
१३. प्रत संग्रहार्थ. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


